२७ HP पेक्षा जास्त परंतु २०१ HP पेक्षा कमी 
जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट 
रु.०.७५ तसेच २७ HP पेक्षा कमी जोडभार 
असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट रु.१.०० 
अतिरीक्त वीजदर सवलत लागू करताना 
आवश्‍यक असलेली नोंदणीची अट शिथिल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५, 
दि.१५ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


२७ HP पेक्षा जास्त परंतु २०१ HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती 


यूनिट रु.०.७५ तसेच 9 HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट रु.१.०० 


अतिरीक्त वीज सवलत लागू करण्याचा प्रस्ताव दि.११ मार्च, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 


सादर करण्यात आला होता. सदर बैठकीमध्ये सदर विषयाबाबत झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 


२७ HP पेक्षा जास्त परंतु २०१ HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रती यूनिट रु.०.७५ 


तसेच २७ HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रती यूनिट रु.१.०० अतिरीक्त वीज 


सवलत लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


या शासन निर्णयामध्ये उक्त वीज सवलत जे यंत्रमाग उद्योग वस्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करतील 


व त्यांना मान्यता प्राप्त होईल sara यंत्रमाग उद्योगांना लागू राहील, अश्शी अट समाविष्ट 


करण्यात आळेली आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमीत झाल्यानंतर विविध लोकप्रतिनिधींनी तसेच 


राज्यातील अनेक विविध वस््रोद्योग संघटनांनी व यंत्रमाग घटकांनी यंत्रमागधारकांना अतिरिक्‍त 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 


वीजदर सवलत लागू करण्याकरीता आवश्‍यक असलेली नोंदणीची अट रद्द करण्याबाबत निवेदने 
सादर केली आहेत. 


त्यानुषंगाने २७ HP पेक्षा जास्त परंतु 209 HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग 


घटकांना प्रती यूनिट रु.०.७५ तसेच २७ HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती 


यूनिट रु.१.०० अतिरीक्त वीजदर सवलत लागू करताना आवश्‍यक असलेली नोंदणीची अट 


शिथिल करणेबाबतचा प्रस्ताव दि.१३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात 


आला होता. 


सदर विषयाबाबत सदर बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने २७ HP पेक्षा जास्त 


परंतु 209 HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट रु.०.७५ तसेच २७ HP 


पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट रु.१.०० अतिरीक्त वीजदर सवलत 


लागू करताना आवश्‍यक असलेल्या नोंदणीची अट शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


वरील प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २७ 


HP पेक्षा जास्त परंतु 209 HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट रु.०.७५ 


तसेच २७ HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांना प्रती यूनिट रु.१.०० अतिरीक्त 


वीजदर सवळत लागू करताना दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद नोंदणीची अट 


सदर शासन निर्णयान्वये Brie करण्यात येत आहे. 


२. दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद इतर तरतूदी यथास्थित लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय दि.१३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात 


आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६६/२०२४/व्यय-२, 


दिनांक ३०.०८.२०२४ व नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४७/का. १४३१, दिनांक 


०२.०९.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०२१८२६३५०३०२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने री 
S H RI KR | S H N A IN oGOVENNENT OF MANARASTR REVENUE AND 


5.4.20=631cf5e4544a7032340c6861 06b15138df3ef3b889e86fb2026c1ad 
d12d27e41, postalCod. 


52, 
serialNumber=2FAFF40BB05D156355556F7264A3A59AD 12DD42F 183422 
309976C41CE28C0A1D, cn=SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
Date: 2024.09.02 18:27:05 +05'30 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
५. मा. मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. खासदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 
९. मा. आमदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 
१०. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१२. सचिव, (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय मुंबई 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), TAIT SYA HA, नागपूर, 
१५. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. महालेखापाल (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, नागपूर 
१८. व्यवस्थापक, टफ सेल मधिल सर्व बंका (ई-मेलद्वारे). 
१९. वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 
२०. निवड नस्ती (कार्यासन टेक्स-५). 


छठ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


